नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व 
अर्धापूर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा 
मार्ग रस्ते राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबत शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक- १७ नोव्हेंबर, २०२१. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांचे पत्र 
जा. क्र.मुअऔ/का-१४/प्रआ/रवियो-०१२१/४३१५, दि. ०४/१०/२०२१. 


वाचा - शासन निर्णय क्रमांक : रवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/नियोजन-२, दि.०९ नोव्हेंबर,२०२१ 


शुध्दीपत्रक :- 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद यांच्या संदर्भाधिन पत्रान्वये नांदेड 
जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व अर्धापूर तालुक्‍यातील प्रमुख जिल्हा मार्गास राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत 
करणेबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. सदर शासन निर्णयामध्ये खालीलप्रमाणे सुधारणा 
करण्यात येत आहे. 
जुना क्रमांक :- रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व 
अर्धापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-१६१-ए ते खुपसरवाडी-विष्णुपुरी-असर्जन-राममा-१६१-ए 
बळीरामपूर-रामा-१६१ - तुप्पा-वडगांव-ब्राम्हणवाडा-पाथरड-रेल्वेस्टेहान-देगांव (बु) येळेगांव अमराबाद 
लोण खु.-रोडगी-निमगांव ते राममा-३६१ पर्यंत रस्ता - प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक-१०५,८६,२३,२७,२४,२९ 
यांना GOAT करुन त्या रस्त्याला राज्यमार्ग क्रमांक -४१२ देण्यात आला आहे. 
च्या ऐवजी 
नवीन क्रमांक :- रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील नांदेड जिल्ह्यातील नांदेड, मुदखेड व 
अर्धापूर तालुक्यातील राष्ट्रीय महामार्ग-१६१-ए ते खुपसरवाडी-विष्णुपुरी-असर्जन-राममा-१६१-ए 
बळीरामपूर-रामा-१६१- तुप्पा-वडगांव-ब्राम्हणवाडा-पाथरड-रेल्वेस्टेशन-देगांव (बु.) येळेगांव अमराबाद लोण 
खु.-रोडगी-निमगांव ते राममा-३६१ पर्यंत रस्ता - प्रमुख जिल्हा मार्ग क्रमांक-१०५,८६,२३,२७,२४,२९ यांना 
दर्जोन्नत करुन त्या रस्त्याला राज्यमार्ग क्रमांक -४१३ देण्यात यावा. 


सदर शासन शुध्दीपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२१११२२११४३००७८१८ असा आहे. हे 
शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPA 
KACHARE 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 

विभागीय आयुक्त, औरंगाबाद. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः रवियो-२०२१/प्र.क्र.९३/नियोजन-२ 


१) 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, औरंगाबाद. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार 
रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन 
जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
जिल्हाधिकारी, नांदेड. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, नांदेड. 

अधिक्षक अभियंता, सा.बां.मंडळ, नांदेड. (यांनी सदर शासन निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 
२००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये बदल करुन जिल्ह्याच्या संकेतस्थळी 
प्रसिध्द करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा.) 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नांदेड. 

संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 

रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 

रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 

निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


